RNINo . MAHBIL06445 /13/ 1 / 2013- TC 
Regn. No . LIRNPIPNCE/ W/ 150 / 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - २५ ] 


मंगळवार, मे ३१, २०१६ / ज्येष्ठ १०, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक २५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपा/ १/ २ / नोंदणी / २०१६. -- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या सदस्यांची अनर्हता नियम , १९८७ मधील तरतुदीनुसार नगरसेवकांनी महानगरपालिका पक्षाचे/ आघाडीचे गटनेत्यांनी विभागीय आयुक्त 
यांचेकडे नोंदणी करण्यासाठी माहिती पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अहमदनगर महानगरपालिका पोट-निवडणूक २०१६ मध्ये निवडून 
आलेल्या सदस्यांनी, पक्ष / आघाडीचे गटनेत्यांनी उक्त नियमाचेनियम , ३ (१) ( २) व नियम, ४ ( १) (२) अन्वये विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचे कार्यालयास 
आवश्यक ती माहिती सादर केलेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक , मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित 
नगरसेवकांनी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारा उक्त नियमाचे नियम , ५ ( १) मधील नमूद नमुना ४ मध्ये खालीलप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध करीत आहे . 

सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी / दोष असल्याचेनिदर्शनास आणून दिल्यास / आल्यास व त्याबाबत विभागीय आयुक्त यांचे समाधान झाल्यास 
आवश्यक ती दुरुस्त माहिती महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करीत आहोत. 


नमुना४नियम५(१)पहा 


शेरा 


सदस्याचेनाव (ठळकअक्षरात) 


वडिलांचे/ पतीचेनाव 


कायमस्वरूपीपत्ता 


निवडूनआलेल्या मतदारसंघाचेनाव 


निवडझाल्याची/ नामनिर्देशित केल्याची तारीख 


महानगरपालिकापदावधीसरूतोज्याराजकीयपक्षाशी/तोज्या स्थापनझाल्याचीझाल्याची 

आघाडीशी/मोर्चाशीमहानगरपालिका तारीखतारीख 

संबंधित 
आहे 
त्या 
पक्षाचे/ 
पक्षाचाआहेत्या आघाडीचे/मोर्चाचेनावपक्षाचेनाव 


श्रीमतीभांगरेप्रतिभाविजयविजयभांगरे 


प्रभाग 
३ 
- 
अ 


१८ 
/ 
४ 
/ 
२०१६ 


१५/३/२०१२ 


१८/४/२०१६ 


शिवसेना 


घरनंबर२६५,आंबेडकर चौक,पाईपलाईनहडको, एकविराचौक,अहमदनगर 


अहमदनगरमनपा 
शिवसेना 
व 
अपक्ष विकासआघाडीपक्ष 


एकनाथ 
डवले 
, विभागीय 
आयुक्त 
तथा 
प्रादेशिक 
संचालक 
, 

नगरपरिषदप्रशासन, नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे ३१, २०१६ / ज्येष्ठ १० , शके १९३८ 


नाशिकरोड,१६मे२०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मे ३१, २०१६ / ज्येष्ठ १० , शके १९३८ 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक नपा/ २/ २/ १०७३८ / २०१६ , शुद्धीपत्रक .-- अन्वये या विभागाची अधिसूचना क्रमांक नपा/ २ / २/ सार्व. निवडणूक / ८७८० /१६, दिनांक 
१६ मे २०१६ अन्वयेची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात भाग एक - अ- असाधारण , नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये गुरुवार , दिनांक १९ मे २०१६ 
रोजी पृष्ठ १ ते ६० वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे ; 
( १) पृष्ठ क्रमांक २९ वरील रकाना ५ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी मधील रकाना नंबर १२ सर्वसाधारण मध्ये “ ५ ” या 

ऐवजी " ३ " असे वाचावे. 
( २) पृष्ठ क्रमांक ४६ वरील रकाना ५ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी मधील रकाना क्रमांक १२ सर्वसाधारण 
मध्ये “ ५” या ऐवजी " ४” असे वाचावे. 

एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक रोड, ३० मे २०१६. 


CORRIGENDUM 


No . N .P ./ 2 / 2 / 10738 /2016 /Corrigendum . - Whereas the Department Notification No . NP / 2 /2 / 
Gen . Election / 8780 /2016 , dated the 16th May 2016 was Published in Maharashtra Government 
Gazette , Extra Ordinary , Part- IA , Nashik Division Supplementary on 19th May 2016 on Page 1 to 60 there 
are some corrections as per below . 
( 1) On page number 29 in Out of Column (5 ) No. of seats reserved for Women in column No. 12 

General,Read “ 3” in place of “ 5 ”. 
On page number 46 in Out of Column (5 ) No. of seats reserved for Women in column No . 12 
General, Read “ 4 ” in place of “ 5 ”. 


( 2 ) 


EKNATH DAWALE , 
DivisionalCommissioner and Regional Director, 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


Nashik Road , 30th May 2016 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


